नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील 
मुख्य शाखेत ११ आणि दिंडोशी शाखा 
येथील ५ अशा एकूण १६ समर्पित 
व्यावसायिक न्यायालयांतील()6012865 
Commertial Courts) एकूण ११२ अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विशोन्या १३२०/प्र.क्र.५१/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०५ मार्च २०२१ 


पहा : q) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र:विशेन्या १३१६/प्र.क्र.१४/का-९, दि.१३.०९.२०१९ 
२) नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.सी/८२/४७७/२०२१, 
विष वद पन्ना 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना : 

नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य शाखेत ११ आणि दिंडोशी 
शाखा येथे ५ अज्ञा एकूण १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालयातील स्थापन करण्यात आळी असून सदर 
समर्पित व्यावसायिक न्यायाळयाकरीता संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये १६ न्यायाधीश व ९६ 
सहाय्यभूत कर्मचारी seit एकूण ११२ अस्थायी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२१ पासून पुढे सुरु ठेवण्याची विनंती नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भीय 
अनुक्रमांक २ येथील प्रस्तावान्वये केली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब AAA 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मुख्य शाखेत ११ आणि दिंडोशी शाखा 
येथे ५ अशा एकूण १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालयातील १६ न्यायाधीश व ९६ सहाय्यभूत कर्मचारी 
अशा एकूण ११२ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
1 १__| जिल्हा न्यायाधीठा ॥_ तही. 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1 १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३२०/प्र.क्र.५१/का-नऊ 


3 शिरस्तेदार १ 
लिपिक-टंकलेखक 1 १ 
५ दुभाषी 1 १ 
g rots 2 
प्रत्येक व्यावसायिक न्यायालयाकरिता एकूण पदे ७ 
१६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालयाकरीता एकूण पदे(१६ x 9) ११२ 
2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान, १०५- नगर दिवाणी व सत्र 


न्यायालये, (09) मुंबई हहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीहा, (०१) (०१) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधीठा 
अनिवार्य (२०१४ ०१६३)" या शिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


रडी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


ळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०८१६३०३०१५१२ असा आहे. हा आदेशा 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


देहा डिजीटल 


Digitally signed by Anand Bharat Hodawadekar 
A n a n d B h a fa t DN: c=IN, o=Bombay High Court, ou=Judiciary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=73fc506cde4a9660a8d8a 1 bbbb09770620a8e04838 1 4d28fc8eeee 
H 0 d awa d e ka r 2१0७०44, cn=Anand Bharat Hodawadekar 
Date: 2021.03.08 16:34:17 +05'30° 
(आनंद भारत होडावडेकर) 


उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति :- 
१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
३. मा.प्रबंधक(निरिक्षणे), उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 
४. प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
८. महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
९. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 
१०. निवडनस्ती- कार्या. ९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


